RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


SHAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक १५ ९( २ )]] 


शनिवार, नोव्हेंबर १८, २०१७ / कार्तिक २७, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३८१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


जलसंपदा विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ 


[ संदर्भ : कलम १ चे उप - कलम ( ३ )] 


अधिसूचना क्रमांक १ 


[ संदर्भ : नियम १ चा उप -नियम ( २ )] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 

क्रमांक सीडीए. २०१७ /( ३१२/१७) / लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप-कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ (२ ), 
( ३), ( ४ ), ( ५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र, अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही ; आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक 


राहील : 


( १ ) 


भाग चार - ब - ३८१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १८, २०१७ / कार्तिक २७, शके १९ ३ ९ 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


लागू करावयाची 


शेरा 


कलमे 


ज्या तारखेपासून लागू 
होईल ती तारीख 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ 


२३ नोव्हेंबर २०१७ 


माळीपिंपळगांव 
को . प . बंधारा 
ता.जि., जालना. 


माळीपिंपळगांव को . प . बंधाऱ्याचे कलम 
संपूर्ण लागवडीलायक लाभक्षेत्र 

२२ वगळून इतर सर्व 
३६० हेक्टर . 

कलमे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


र . ग . पराते , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १८ , २०१७ / कार्तिक २७, शके १ ९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 16th November 2017 


[ See Section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION - 1 


[See Rule - 1(2 )] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 

No. CDA . 2017 /(312/17 )/CAD (Works ).— In exercise of the powers conferred by Section 1( 3 ) 
of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas , Irrigation Projects , 
Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), (3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under section 7, no 
water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such 
land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all 
the holders and occupiers of the land under the Management of Irrigation System by Farmers : 


Sr. 


Applicable Area 


Sections applied 


Remarks 


Name of Irrigation 

Project 


Date of 
Applications 


No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


1 


23rd November 2017 


Malipimpalagaon 
K.T.W. 
Tal.Dist ., Jalna . 


All Sections. 
Except section 22 


Entire Culturable 
Command Area of 
Malipimpalagaon 
K.T.W.CCA 360 Hectare . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. PARATE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब - ३८१-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १८ , २०१७ / कार्तिक २७, शके १ ९ ३ ९ 


जलसंपदा विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ 

अधिसूचना क्रमांक २ 

[ संदर्भः नियम क्रमांक १ ( ३ ) ] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए . २०१७ /( ३१२/१७)/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 


त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्रमांक ( ३) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत 


.. 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


माळीपिंपळगाव को.प.बंधारा , ता . परतूर , 
जि . जालना , लाभक्षेत्र ३६० हेक्टर 


कार्यकारी अभियंता , 

जालना लघु 
पाटबंधारे विभाग , 


जालना . 


कलम ६ ( १ ), ९ ( २ ), ९ ( ४ ) , ९ ( ६ ), ९ (९ ), 
१० (१ ) , १२ ( २), १२ ( ६ ) , १२ ( ९ ), १३( १ ), १३( ३ ), 
१५ ( ४ ), १५ ( ६), १५ ( ९ ), १६( १), १६( ४ ), १८ ( २ ) , 
१८ ( ४ ), १८ ( ६ ), १८ ( ९ ), १ ९( २ ), २१ (१ ), २३( १) , 
२६( १ ), ४१, ४२( १ ), ४४ , ४५, ४७( २ ), ४८ 
व ६८ ( १ ), कलम १६ ( १ ), १६( ४ ) : ल.पा.प्र . व 
म.सिं.प.शे.व्य . नियम ३. 
कलम १८ ( ९ ) लघु वितरिकास्तरीय पाणी वापर 
संस्था. 
कलम १ ९ ( २ ) लघु 

वितरिकास्तरीय पाणी वापर 
संस्था . 


अधीक्षक अभियंता, 

औरंगाबाद 
पाटबंधारे मंडळ , 

औरंगाबाद , 


कलम ६ ( ५ ), ४२ ( २ ) 
कलम १८ ( ९ ) उच्चस्तरीय सर्व पाणी वापर 
संस्था . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


र. ग . पराते, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १८ , २०१७/ कार्तिक २७, शके १ ९ ३ ९ 


4 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 16th November 2017 


NOTIFICATION - 2 


[ See Act Section 1 ( 3 )] 


MAHARASHTRAMANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT , 2005 . 


No. CDA . 2017 /( 312/17 )/CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act , 2005, the powers are 
given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF Act , 
section 2 (f). Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 , section 2 ( 4 ), the Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 : 


Sr. 


Project and 


Canal Officers 


No. 


Command Area 


Sections of MMISF Act, 2005 of 
which powers are given to Canal Officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Malipimpalagaon K.T.W. 
Tal., Dist. Jalna . 


Executive Engineer , 

Jalna, Minor 

Irrigation 
Division , Jalna . 


Section 6 ( 1 ), 9 ( 2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9 (9 ), 10 ( 1), 
12 (2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1), 13 ( 3 ), 15 (4 ), 
15 (6 ), 15 ( 9), 18 (2 ), 18 (4 ), 18 (6 ), 19 ( 2 ), 21( 1), 
23 ( 1), 26 ( 1), 41, 42 ( 1), 68 ( 1), 44 , 45, 47 (2 ), 48 . 
Section16 ( 1 ), 16 ( 4 ) : Minor Irrigation 
Project and MMISF Rule 3. 
Section 18 ( 9 ) Minor Level Water Users 


Associations . 


Section 19 ( 2 ) Minor Level Water Users 


Associations. 
Section 6 (5 ) , 42( 2 ) 
Section 18 ( 9 ) All Senior Level Water User 


Association Section 


Superintending 

Engineer , 
Aurangabad 
Irrigation 

Circle , 
Aurangabad . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. PARATE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


